RNI No.MAHBIL / 2009/ 31732 


Reg.No. MH/ MR/ South- 320/ 2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष ६ , अंक २२ ] 


[ पृष्ठे २३ 


गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९ , २०१४ / कार्तिक २२-२८ , शके १९ ३६ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
जी . टी . रुग्णालय आवार, १० वा मजला , नवीन मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ 


अधिसूचना 
गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध ) अधिनियम, १९९ ४ . 

क्रमांक प्रचिनी . २०११ /प्र.क्र . ९ ४ / कु.क.- गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्वनिदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियम, १९९ ४ (१९९ ४ चा 
५७) ( यापुढे उक्त अधिनियम असे उल्लेखिलेला ) मधील कलम १७ च्या पोट -कलम ( २ ) आणि ( ३ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून तसेच त्याबाबतीत सहाय्यभूत करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि शासन अधिसूचना क्र . प्रचिनी. २०११ /प्र.क्र . ९ ४ / 
कु.क. २, दिनांक २६ जुलै २०११ व दिनांक ११ नोव्हेंबर २०११ अधिक्रमित करून खालील सदस्यांची राज्य समुचित प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती 
करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शासन उक्त अधिनियमाखाली राज्य समूचित प्राधिकरणास त्यांचे कार्य पार पाडण्यासाठी मदत व सल्ला देण्यासाठी 
खालील जेष्ठ तज्ज्ञ यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय राज्य सल्लागार समितीची पुनर्स्थापना करण्यास मान्यता देत आहे : 


अ.क्र . 


सदस्यांचे नाव / पदनाम 

( २ ) 


सदस्यत्वाचा प्रकार 

( ३ ) 


( १ ) 


अध्यक्ष 


१ आयुक्त ( कुटुंब कल्याण) व संचालक , राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान , मुंबई 
२ श्रीमती व्ही . ए. पत्की , सहायक सॉलिसिटर - नि -उप सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३ डॉ . उषा दवे, मेडिकल जेनेटिक्स , मुख्य शास्त्रज्ञ, एस . आर. एल . लि ., गोरेगाव, मुंबई. 
राज्य समुचित प्राधिकारी उक्त अधिनियमात 

नमूद 

केलेली कार्ये पार पाडतील . 


सदस्य 
सदस्य 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अ. अ. गावडे , 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


r 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०१४ / कार्तिक २२-२८, शके १९ ३६ 


PUBLIC HEALTH DEPARTMENT 
G. T. Hospital, Complex Building, 10th Floor , New Mantralaya , 

Mumbai 400 001, dated the 28th August 2014 . 


NOTIFICATION 


THE PRE - CONCEPTION AND PRE -NATAL DIAGNOSTIC TECHNIQUES (PROHIBITION OF SEX SELECTION ) ACT, 1994. 


No. Prachini- 2011/C.R . 94 /FW.— In exercise of the powers conferred by sub -sections ( 2 ) and 
( 3 ) of section 17 of the Pre - conception and Pre - natal Diagnostic Techniques ( Prohibition of Sex 
Selection ) Act, 1994 (57 of 1994 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) and of all other powers 
enabling it in that behalf, and in supersession of the Government Notification , No. Prachini-2011/ 
C.R. 94 /FW - 2 , dated the 26th July 2011 and dated 11th November 2011 , the Government 
of Maharashtra hereby appoints the State Appropriate Authority consisting of the following 
members : 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of the Member / 
Designation 

( 2 ) 


Type of 
Membership 

( 3 ) 


1 


Chairperson 


Member 


Commissioner (Family Welfare ) and Director, National Rural 

Health Mission , Mumbai. 
2 Mrs. V. A. Patki, Assistant Solicitor - N -Deputy Secretary , Law and 

Judiciary Department, Mantralaya , Mumbai- 32 . 
3 Dr. Usha Dave , Medical Genetics, Principal Scientist, S.R.L. Ltd., 

Goregaon , Mumbai. 


Member 


The State Appropriate Authority shall perform the functions mentioned in the said Act. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. A. GAWDE , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०१४/ कार्तिक २२-२८ , शके १ ९ ३६ 


गृह ( परिवहन ) विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ००५ , दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१४ 


पूरकपत्र 
क्रमांक एमसीटी. २०१४ / ३५८ / प्र. क्र . ७२/ परिवहन - ५.- दिनांक १० सप्टेंबर २०१४ मधील परिच्छेद २ मधील ओळ क्र . ५ मध्ये मुंबई या 
शब्दानंतर पुढीलप्रमाणे समाविष्ट करण्यात येत आहे. “ आणि पिठासन अधिकारी, राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


भि . रा . वाढवे , 
सहसचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन . 


HOME ( TRANSPORT) DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 005 , dated the 18th October 2014 


ADDENDUM 


No. MCT. 2014 / 358 /C.R . 72 / Transport-5.— Paragraph 2 of the Government Notification , 
dated 10th September 2014 in the line 5 there after the word Mumbai is added “ and Presiding 
Officer of the State Transport Appellate Tribunal, Maharashtra State , Mumbai.” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. R. WADHAVE , 
Joint Secretary , Home Department , 

Government of Maharashtra . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०१४ / कार्तिक २२-२८, शके १९ ३६ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ 


आदेश 


. 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१४/ २७० ९/ प्र.क्र . ४१२ / म-१. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८९९ (१८ ९९ 
परि -२) च्या कलम ९ ( १) (ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे 
की , Tata AIG General Insurance Co. Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या 
भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये १,५०,००० (रुपये एक लाख पन्नास हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधिन राहून एकत्रित 
मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे 

( १ ) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१४ ते ३० सप्टेंबर २०१५ या कालावधी करिताच करता येईल . 

( २) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही . 

( ३ ) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा . 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 


( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 


कक्ष अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९ , २०१४ / कार्तिक २२-२८, शके १९ ३६ 


५ 


कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१४ 


अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्र . पविआ . २०११ / प्र.क्र . ३९ / पदुम -३. – भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून आणि याबाबतीत करण्यात आलेले सर्व विद्यमान नियम, आदेश किंवा संलेख यांचे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे , 
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील, पशुसंवर्धन विभागाच्या 
अंतर्गत येणाऱ्या आयुक्तालयातील पशुधन विकास अधिकारी, गट - ब ( राजपत्रित) या पदांचे सेवाप्रवेशाचेविनियमन करणारे पुढील नियम करीत 


आहेत : 


शासन 


“ 


१. या नियमांना कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील, पशुसंवर्धन विभागाच्या 
अंतर्गत येणाऱ्या आयुक्तालयातील पशुधन विकास अधिकारी, गट -ब ( राजपत्रित ) ( सेवाप्रवेश) नियम , २०१४ असे म्हणावे. 
२. या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 

( एक ) पशुसंवर्धन विभाग ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासनाचा कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या 
प्रशासकीय नियंत्रणाखालील, पशुसंवर्धन विभाग असा आहे ; 

( दोन ) पदवी " याचा अर्थ, सांविधिक विद्यापीठाची पदवी असा आहे ; 
( तीन ) " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन असा आहे 
( चार ) सेवांतर्गत पदविका ” याचा अर्थ, पशुसंवर्धन विभागाने सेवेत असलेल्या पशुधन 

पर्यवेक्षकांना व सहायक पशुधन 

विकास 
अधिकाऱ्यांना प्रदान केलेली दोन वर्षांच्या कालावधीतील सेवांतर्गत पदविका , असा आहे ; 

( पाच ) आयुक्तालय ” याचा अर्थ, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, असा आहे 

( सहा ) पशुधन पर्यवेक्षक पदविका पाठ्यक्रम याचा अर्थ, पशुसंवर्धन संचालनालयाने किंवा महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही 
सांविधिक कृषि विद्यापीठाने किंवा समकक्ष विद्यापीठाने चालविलेला पशुधन पर्यवेक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम , असा आहे आणि त्यामध्ये , 
महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाने किंवा महाराष्ट्र राज्यातील सांविधिक कृषि विद्यापीठाने किंवा समकक्ष विद्यापीठाने संचालित केलेल्या 

दुग्धव्यवसाय, कृषि व्यवस्थापन व पशुसंवर्धन ” यामधील पदविका पाठ्यक्रमाचा आणि महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर 
यांनी चालविलेल्या “ पशुधन व्यवस्थापन आणि दुग्धउत्पादन ” यामधील पदविका पाठ्यक्रमाचा समावेश होतो 

( सात ) “ जिल्हा परिषद ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ (१९ ६१ चा महा. ५) च्या 
कलम ९ अन्वये धारित केलेली जिल्हा परिषद , असा आहे . 
३. पशुधन 

विकास अधिकारी , गट - ब ( राजपत्रित ) या पदावरील नियुक्ती एकतर, 
( क ) पशुसंवर्धन विभागामध्ये सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी , हे पद धारण करणाऱ्या आणि पुढील शर्तीची पूर्तता 
करणाऱ्या 

( एक ) ज्यांनी त्या पदावर किमान तीन वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केली असेल आणि ज्यांनी दोन वर्षांची सेवांतर्गत पदविका 
यशस्वीपणे पूर्ण केली असेल व ज्यांनी पशुसंवर्धन विभागामध्ये दहा वर्षांची सलग सेवा पूर्ण केली असेल . 

किंवा 
( दोन ) ज्यांनी त्या पदावर किमान तीन वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केली असेल आणि जे भारतीय पशुवैधक परिषद अधिनियम , 
१९ ८४ (१ ९ ८४ चा ५२) याच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये स्पष्ट केलेली पशुवैधक विज्ञान स्नातक अथवा पशुवैद्यक विज्ञान व पशुसंवर्धन 
स्नातक ही पदवी धारण करीत असतील आणि ज्यांनी राज्य पशुवैधक परिषदेकडे अथवा भारतीय पशुवैद्यकीय परिषदेकडे नोंदणी 
केली असेल आणि ज्यांनी पशुसंवर्धन विभागामध्येकिमान दहा वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केली असेल . 

किंवा 
( तीन ) ज्यांनी त्या पदावर किमान तीन वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केली असेल आणि ज्यांनी पशुधन पर्यवेक्षक पदविका 
अभ्यासक्रम उत्तीर्ण केली असेल आणि ज्यांची पशुसंवर्धन विभागामध्ये किमान वीस वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केली असेल . 


.. 


भाग चार- अ -२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०१४ / कार्तिक २२-२८, शके १९ ३६ 


अशा व्यक्तीमधून योग्यतेच्या अधीनतेने, ज्येष्ठतेच्या आधारे योग्य व्यक्तीला पदोन्नतीने देऊन करण्यात येईल . 

किंवा 
( ख ) जिल्हा परिषदेमध्ये सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी, हे पद धारण करणाऱ्या आणि पुढील शर्तीची पूर्तता करणाऱ्या 

( एक ) ज्यांनी त्या पदावर किमान तीन वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केली असेल आणि ज्यांनी दोन वर्षांची सेवांतर्गत पदविका 
यशस्वीपणे पूर्ण केली असेल आणि ज्यांनी जिल्हा परिषदेमध्ये किमान दहा वर्षांची सलग सेवा पूर्ण केली असेल. 

किंवा 
( दोन ) ज्यांनी त्या पदावर किमान तीन वर्षांची किंवा नियमित सेवा पूर्ण केली असेल आणि जे भारतीय पशुवैधक परिषद 
अधिनियम, १९ ८४ ( १९ ८४ चा ५२) याच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये स्पष्ट केलेली पशुवैधक विज्ञान स्नातक अथवा पशुवैद्यक विज्ञान 
व पशुसंवर्धन स्नातक ही पदवी धारण करीत असतील आणि ज्यांनी राज्य पशुवैधक परिषदेकडे अथवा भारतीय पशुवैद्यकीय 
परिषदेकडे नोंदणी केली असेल आणि ज्यांनी जिल्हा परिषदेमध्ये किमान दहा वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केली असेल. 

किंवा 
( तीन ) ज्यांनी त्या पदावर किमान तीन वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केली असेल आणि ज्यांनी पशुधन पर्यवेक्षक पदविका 
अभ्यासक्रम उत्तीर्ण केली असेल आणि ज्यांची जिल्हा परिषदेमध्ये किमान वीस वर्षांची नियमीत सेवा पूर्ण केली असेल , 

अशा व्यक्तीमधून योग्यतेच्या अधीनतेने , ज्येष्ठतेच्या आधारे योग्य व्यक्तीची (निवड करून ) करण्यात येईल . 
४. नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावरील नियुक्ती / पदोन्नतीने ( व निवडीने ) ५०:५० टक्के या प्रमाणात करण्यात येईल . 


५. नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेली व्यक्ती, या बाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार जर या पूर्वीच विहित 
विभागीय लेखापरीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा तीला परीक्षा उत्तीर्ण होण्यातून सूट दिलेली नसेल तर, तीने ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. 

६. नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने मराठी व हिंदी भाषा परीक्षेविषयी केलेल्या नियमानुसार, जर ती व्यक्ती 
अगोदरच या परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा तीला या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यातून सूट दिलेली नसेल तर , या परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल. 

७. नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित 
केलेले संगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक आहे. 

८. या नियमामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, शासनाच्या मते सेवेच्या निकडीनुसार आवश्यकता असल्यास, शासनास आयोगाशी विचार 
विनिमय करून, आवश्यक असेल तेथे, पदोन्नती व निवडीने नियुक्त करण्यासाठी विहित केलेले प्रमाण शिथील करून, पशुधन विकास अधिकारी 
गट - ब या पदावर नियुक्ती करता येईल . 

९ . नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेली व्यक्ती, महाराष्ट्र राज्यात कोठेही बदलीस पात्र असेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


महेश पाठक , 


शासनाचे सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०१४ / कार्तिक २२-२८, शके १९ ३६ 


AGRICULTURE , ANIMAL HUSBANDRY , DAIRY DEVELOPMENT AND 

FISHERIES DEPARTMENT 
Hutatma Rajgur Chowk , Madame Cama Marg , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 29th October 2014 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. Pavia - 2011 /C.R.39 /ADF -3.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 
309 of the Constitution of India and in supersession of all the existing rules , orders or instruments 
made in this behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the following rules 
regulating recruitment to the post of Livestock Development Officer , Group B (Gazetted ) in the 
Commissionerate of Animal Husbandry Department under the administrative control of the 
Agriculture , Animal Husbandry , Dairy Development and Fisheries Department of the Government 
of Maharashtra , namely - 

1. These rules may be called the Livestock Development Officer , Group B (Gazetted ) in the 
Commissionerate of Animal Husbandry Department under the administrative control of the 
Agriculture , Animal Husbandry , Dairy Development and Fisheries Department (Recruitment) 
Rules, 2014 ; 
2 . In these rules , unless the context requires otherwise , 

i. “ Animal Husbandry Department” means the Animal Husbandry Department under 
the administrative control of the Agriculture , Animal Husbandry , Dairy Development and 
Fisheries Department of Government of Maharashtra ; 

ii. “ Degree” means a degree of a statutory University; 
iii. “Government ” means the Government of Maharashtra ; 

iv . “ in service diploma” means the in - service diploma of two year duration awarded by 
Animal Husbandry Department to the in -service Livestock Supervisors and Assistant 
Livestock Development Officers; 

V. “ Commissionerate” means the Commissionerate of Animal Husbandry ; 

vi. " Livestock Supervisors Diploma Course” means the Livestock Supervisors Training 
Course conducted by the Commissionerate of Animal Husbandry or by any statutory 
Agricultural University or an equivalentUniversity in the State ofMaharashtra and it includes 
the diploma course in the “ Dairy Farm Management and Animal Husbandry ” conducted by 
Maharashtra State Board of Technical Education or a statutory Agricultural University or 
an equivalent University in the State of Maharashtra and diploma 

in the 
"Livestock Management and Dairy Production " conducted by Maharashtra animal and fishery 
Science University , Nagpur ; 

vii . “ Zilla Parishad ” means a Zilla Parishad constituted under section 9 of the 
Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samities Act , 1961 (Mah.V of 1961). 

3. Appointment to the post of Livestock Development Officer, Group B (Gazetted ) shall be 
made , either 

(a ) by promotion of a suitable person on the basis of seniority subject to fitness from 
amongst the persons holding the post of Assistant Livestock Development Officer , in the 
Animal Husbandry Department and fulfilling following conditions 

(i) have completed not less than three years regular service in that post and 
successfully completed the two years in service diploma and completed continuous 
service for not less than ten years in the Animal Husbandry Department; 


course 


or 


(ii ) have completed not less than three years regular service in that post and possess 
degree in Bachelor of Veterinary Science or Bachelor of Veterinary Science and Animal 
Husbandry interpreted in the First Schedule of the Indian Veterinary Council Act , 1984 
( 52 of 1984 ) and registered with the State Veterinary Council or the Veterinary Council 
of India , and having a continuous service for less than ten years in the Animal Husbandry 
Department; 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९ , २०१४ / कार्तिक २२-२८, शके १९ ३६ 


or 


( iii ) have completed not less than three years regular service in that post and 
passed Livestock Supervisors Diploma Course and completed continuous service for 
not less than twenty years in the Animal Husbandry Department; 


or 


(6 ) by selection of a suitable person on the basis of seniority subject to fitness from 
amongst the persons holding the post of Assistant Livestock Development Officer, in the 
Zilla Parishad and fulfilling following conditions 

(i) have completed not less than three years regular service in that post and 
successfully completed the two years in service diploma and completed continuous 
service for not less than ten years in the Zilla Parishad. 


or 


( ii ) have completed not less than three years regular service in that post and possess 
degree in Bachelor of Veterinary Science or Bachelor of Veterinary Science and Animal 
Husbandry interpreted in the First Schedule of the Indian Veterinary Council Act, 1984 
(52 of 1984) and registered with the State Veterinary Council or the Veterinary Council 
of India , and having a continuous service for not less than ten years in the Zilla Parishad ; 


or 


( iii ) have completed not less than three years regular service in that post and passed 
Livestock Supervisors Diploma Course and completed continuous service for not less 

than twenty years in the Zilla Parishad . 
4. Appointment to the post mentioned in rule 3 shall be made by promotion and selection in 
the ratio of 50 : 50 . 

5. A person appointed by promotion to the post specified in rule 3 shall be required to pass 
the prescribed Departmental Account Examination , unless he has already passed , or has been 
exempted from passing the examination according to the rules made in that behalf. 

6. A person appointed to the postmentioned in rule 3 shall be required to pass examinations 
in Hindi and Marathi languages according to the rules made in that behalf, unless he has already 
passed or has been exempted from passing these examinations. 

7. A person appointed to the post mentioned in rule 3 should possess a certificate in computer 
operation prescribed by the Directorate of Information Technology , Government of Maharashtra , 
from time to time. 

8. Notwithstanding anything contained in these rules if in the opinion of Government the 
exigencies of service so require,Governmentmay after consultation with the Commission , wherever 
necessary, make appointment to the posts of Livestock Development Officer, Group B in relaxation 
of the ratio prescribed for appointment by promotion and selection . 

9. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be liable for transfer anywhere 
in the State of Maharashtra . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MAHESH PATHAK , 


Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०१४ / कार्तिक २२-२८, शके १९ ३६ 


or 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१४ / २७१२/ प्र.क्र . ४१५ / म- १. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ (१८ ९९ 
परि -२) च्या कलम ९ ( १) (ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे 
की , Lodha Crown Buildmart Pvt. Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली 
मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये ५,००० ( रुपये पाच हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधिन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून 
स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 


. 


( १) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१४ ते १५ ऑक्टोबर २०१७ या कालावधी करिताच करता येईल . 


( २ ) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही . 


( ३ ) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा . 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 


( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 


कक्ष अधिकारी. 


भाग चार - अ -३ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०१४ / कार्तिक २२-२८, शके १९ ३६ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१४ / २७१० / प्र.क्र . ४१३ / म-१. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ ( १८ ९९ 
परि -२ ) च्या कलम ९ ( १) ( ब) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे 
की , Palava Dwellers Pvt. Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक 
शुल्क रक्कम रुपये १०,००० ( रुपये दहा हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधिन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास 
या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 


(१ ) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१४ ते १५ ऑक्टोबर २०१७ या कालावधी करिताच करता येईल . 


( २ ) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही . 


( ३ ) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा . 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 


( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 


कक्ष अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०१४ / कार्तिक २२-२८, शके १९ ३६ 


११ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१४ / २७११ / प्र.क्र . ४१४ / म- १. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ ( १८ ९९ 
परि -२ ) च्या कलम ९ ( १) ( ब) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे 
की , Lodha Developers Pvt. Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक 
शुल्क रक्कम रुपये ५,००० ( रुपये पाच हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधिन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास 
या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 


( १) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१४ ते १५ ऑक्टोबर २०१७ या कालावधी करिताच करता येईल . 


( २ ) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही . 


( ३ ) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा . 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 


( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 


कक्ष अधिकारी . 


भाग चार - अ -३ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०१४ / कार्तिक २२-२८, शके १९ ३६ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक १७ सप्टेंबर २०१४ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु . २०१४ / २५७५/ प्र.क्र . ३९ २ / म- १. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ ( १८ ९९ 
परि -२ ) च्या कलम ९ ( १) ( ब) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे 
की , R. A. PODAR COLLEGE OF COMMERCE AND ECONOMICS यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक 
पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये २,५०० (रुपये दोन हजार पाचशे फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन 
राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे 

( १ ) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक २० सप्टेंबर २०१४ ते ३१ मार्च २०१५ या कालावधी करिताच करता येईल. 

( २) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही . 

( ३ ) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा . 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 


( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 


कक्ष अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०१४ / कार्तिक २२-२८, शके १९ ३६ 


१३ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक १७ सप्टेंबर २०१४ 


आदेश 


•. 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु . २०१४ / २५७४ / प्र.क्र . ३ ९१ / म- १. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ ( १८ ९९ 
परि -२) च्या कलम ९ ( १) (ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे 
की , Kotak Mahindra Old Mutual Life Insurance Ltd. , यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता 
एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये ३,४०,००० (रुपये तीन लाख चाळीस हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन 
राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे 

( १) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १५ सप्टेंबर २०१४ ते ३० ऑगस्ट २०१५ या कालावधी करिताच करता येईल . 

( २) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही . 

( ३ ) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा . 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 


( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना माडेकर , 


कक्ष अधिकारी . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९ , २०१४/ कार्तिक २२-२८, शके १९ ३६ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१४ / २५२२ / प्र.क्र . ३६८ / म- १. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ ( १८ ९९ 
परि -२) च्या कलम ९ ( १) (ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे 
की , Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या 
भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये ३५,००० ( रुपये पस्तीस हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क 
म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 


( १ ) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १९ सप्टेंबर २०१४ ते १८ सप्टेंबर २०१७ या कालावधी करिताच करता येईल . 


( २) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही . 


( ३ ) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा . 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 


( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना माडेकर , 


कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०१४ / कार्तिक २२-२८, शके १९ ३६ 


१५ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु . २०१४ / २५१८ / प्र.क्र . ३६४ / म- १. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ ( १८ ९९ 
परि -२) च्या कलम ९ ( १) (ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे 
की , Max Life Insurance Co. Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक 
शुल्क रक्कम रुपये ३,००,००० (रुपये तीन लाख फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन 

राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून 

स्वीकारण्यास 
या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे 


(१ ) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ डिसेंबर २०१६ या कालावधी करिताच करता येईल . 


( २) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही . 


( ३ ) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा . 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 


( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना माडेकर , 


कक्ष अधिकारी . 


w 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०१४ / कार्तिक २२-२८, शके १९ ३६ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ 


आदेश 


. 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१४ / २५१९ / प्र.क्र . ३६५ /म- १. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ 
( १८ ९९ परि -२) च्या कलम ९ ( १) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत 
आहे की, LIC OF INDIA- MDO- III यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक 
शुल्क रक्कम रुपये ७,५०,००० ( रुपये सात लाख पन्नास हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क 
म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 

( १ ) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑगस्ट २०१५ या कालावधीकरिताच करता येईल . 

( २ ) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही . 

( ३ ) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा . 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 


( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना माडेकर , 


कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०१४ / कार्तिक २२-२८, शके १९ ३६ 


१७ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१४/ २५२० / प्र.क्र . ३६६ /म- १. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ 
( १८ ९९ परि -२ ) च्या कलम ९ (१ ) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत 
आहे की , Reliance Infrastructure Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली 
मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये १०,००,००० ( रुपये दहा लाख फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून 
स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 


( १) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १ सप्टेंबर २०१४ ते ३० जून २०१५ या कालावधीकरिताच करता येईल . 

( २) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही . 


( ३ ) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा . 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 


( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना माडेकर , 


कक्ष अधिकारी . 


भाग चार - अ -४ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०१४ / कार्तिक २२-२८, शके १९ ३६ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु . २०१४ / २५२१/ प्र.क्र . ३६७ / म-१. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ 
( १८ ९९ परि-२) च्या कलम ९ (१ ) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत 
आहे की , LIC OF INDIA- MDO -II यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक 
शुल्क रक्कम रुपये ५,००,००० ( रुपये पाच लाख फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास 
या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 


( १) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ ते १२ सप्टेंबर २०१५ या कालावधीकरिताच करता येईल . 


( २) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही . 


( ३ ) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा . 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 


( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना माडेकर , 


कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०१४ / कार्तिक २२-२८, शके १९ ३६ 


१ ९ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१४ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ . 

क्रमांक एमुशु. २०१४ / २८२८ / प्र.क्र . ४४२/ म- १. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ ( १८ ९९ 
परि -२) च्या कलम ९ ( १) (ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे 
की , Lodha Hi- Rise Builders Pvt. Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली 
मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये २०,००० ( रुपये वीस हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधिन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून 
स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 


( १) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१४ ते १५ ऑक्टोबर २०१७ या कालावधी करिताच करता येईल . 


( २ ) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही . 


( ३ ) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 


( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 


कक्ष अधिकारी. 


भाग चार - अ -४ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०१४ / कार्तिक २२-२८, शके १९ ३६ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१४ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१४ / २८२६ / प्र.क्र . ४४० / म- १. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ ( १८ ९९ 
परि -२) च्या कलम ९ ( १) (ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे 
की , Mahanagar Telephone Nigam Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली 
मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये ६०,००० (रुपये साठ हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधिन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून 
स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 


(१ ) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१४ ते १४ ऑक्टोबर २०१५ या कालावधी करिताच करता येईल . 


( २ ) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही . 


( ३ ) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा . 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 


( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 


कक्ष अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०१४ / कार्तिक २२-२८, शके १९ ३६ 


२१ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१४ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१४ / २८२७/ प्र.क्र . ४४१/ म- १. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ ( १८ ९९ 
परि -२) च्या कलम ९ ( १) (ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे 
की , National Insurance Co. Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक 
शुल्क रक्कम रुपये २५,००० ( रुपये पंचवीस हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधिन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास 
या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 


( १ ) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१४ ते ३० डिसेंबर २०१५ या कालावधी करिताच करता येईल . 


( २) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही . 


( ३ ) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा . 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 


( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 


कक्ष अधिकारी. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०१४ / कार्तिक २२-२८, शके १९ ३६ 


HOME DEPARTMENT 
World Trade Centre , 30th Floor, Cuffe Parade , 
Mantralaya , Mumbai 400 005 , dated the 7th November 2014 . 


Order 


CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITIES ACT , 1974 . 

No. PSA . 1213 /C.R . 84 /SPL - 3 ( A ).— Whereas by Order No. PSA . 1213 / C.R . 84 /SPL - 3 ( A ), dated 
the 29th September 2014 (hereinafter referred to as the “ the said Detention Order ” ) made under 
sub -section ( 1 ) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling 
Activities Act , 1974 (52 of 1974 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) , the Principal Secretary 
(Appeals and Security ) to the Government of Maharashtra , Home Department , specifically 
empowered under Section 3 ( 1) of the said Act vide Order No. MIS . 2014 / C.R . 60/ 
SPL - 3 ( A ), dated 16th August 2014 , as the Detaining Authority directed that the person 
known as Shri Pramod Bapu Keluskar ordinarily residing at A -804 , Sathi Asra C.H.S. Ltd., Plot 
No. 1046 , Piwali Chawl, Dhan Mill Naka, Near Dainik Saamna Press , New Prabhadevi Road , 
Mumbai 400 025 be detained 


And whereas, the Government of Maharashtra has reasons to believe that said Shri Pramod 
Bapu Keluskar in respect of whom the said Detention Order have been made has absconded or is 
concealing himself so that the said Detention Order cannot be executed . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause (6 ) of sub - section ( 1) of section 7 
of the said Act, the Government of Maharashtra , hereby directs said Shri Pramod Bapu Keluskar 
to appear before the Deputy Commissioner of Police, P.C.B., C.I.D., Mumbai at his office situated 
at Mumbai between 10-00 a.m. and 5-00 p.m.on any working day within thirty days from the date 
of publication of this order in the Maharashtra Government Gazette . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


T. V. MAHAJAN , 
Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १३-१९, २०१४ / कार्तिक २२-२८, शके १९ ३६ 


२३ 


HOME DEPARTMENT 
World Trade Centre , 30th Floor, Cuffe Parade , 
Mantralaya , Mumbai 400 005 , dated the 7th November 2014 . 


Order 


CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITIES ACT , 1974 . 

No. PSA . 1213 /C.R . 84 ( 1)/SPL - 3 ( A ).— Whereas by Order No. PSA . 1213 /C.R . 84 ( 1)/SPL - 3 ( A ), 
dated the 29th September 2014 ( hereinafter referred to as the “ the said Detention Order ” ) made 
under sub -section ( 1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of 
Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ), the Principal 
Secretary ( Appeals and Security ) to the Government of Maharashtra , Home Department, 
specifically empowered under Section 3 ( 1 ) of the said Act vide Order No. MIS . 2014 / C.R . 60 / 
SPL -3 ( A ), dated 16th August 2014 , as the Detaining Authority directed that the person known as 
Shri Santosh Pandurang Patil ordinarily residing at 22 - A , Church Wadi (Gomes Wadi), Anant Patil 
Marg , Gokhale Road North , Dadar West , Mumbai 400 028 be detained . 


And whereas , the Government ofMaharashtra has reasons to believe that said Shri Santosh 
Pandurang Patil in respect of whom the said Detention Order have been made has absconded or 
is concealing himself so that the said Detention Order cannot be executed . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub -section ( 1 ) of section 7 
of the said Act , the Government of Maharashtra , hereby directs said Shri Santosh Pandurang Patil 
to appear before the Deputy Commissioner of Police , P.C.B., C.I.D.,Mumbai at his office situated 
at Mumbai between 10-00 a.m.and 5-00 p.m. on any working day within thirty days from the date 
of publication of this order in the Maharashtra Government Gazette . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


T. V. MAHAJAN , 
Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


